सन २०२२-२३ मध्ये कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता (17५ 
Pulses सह) अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी पहिल्या 
हप्त्याचा एकूण ₹ ५८२.८० लाख निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.९१/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०२२ 
संदर्भ:- 
. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९/०४/२०१७ 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 
वित्त मंत्रालय.भारत सरकार यांचे ज्ञापन क्र ,5.१९0.१(१३)/०१/॥७/7०७०/२०२०, DT: २३/०३/२०२१ 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.साविव्य-२०२१/प्र.क्र.४२/२ओे, दि.०२/०८/२०२१ 
वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
केंद्र शासनाचे पत्र File ॥१७२-१७/२०२२-९७॥/॥(€-१११३७९)०1.२९/०४/२०२२ 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.४८/४-अ, दि.१२/०५/२०२२ 
. केंद्र शासनाचे पत्र ता&8॥९०.२०-२७/२०१७-॥॥७॥/॥ (CA-V), 01.२१/०७/२०२२ 
कृषि आयुक्तालयाचे पत्र विप्र,/राअसुअ-अ.ध./निधी वितरण-२२-२३/प्र.क्र.०७/२७६७७/२२, 
दि.१०/०८/२०२२ 


A Oo 


CC “९० 


ल 
7 
व 


“० (२ SG © 


प्रस्तावना :- 
सन २०२२-२३ करीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता (TRFA Pulses) 


रु.२२८५४.४९२ लाख निधीच्या कृती आराखडयास (केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० प्रमाणात) केंद्र शासनाच्या 
संदर्भाकित दि.२९/०४/२०२२ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मंजूरी दिली आहे. सदर कृती आराखडयास संदर्भाकित 
दि.१२/०५/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 

सन २०२२-२३ करिता केंद्र शासनाने तीन्ही प्रवर्गाकरीता अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता (Tria 
Pulses सह) पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण केंद्र हिस्याचा ₹ ३४२८.१७ लाख निधी दि.२१/०७/२०२२ रोजी 
पिकनिहाय वितरीत केलेला आहे. त्यापैकी कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता 
या अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता (TRFA Pulses सह) प्राप्त झालेला केंद्र हिस्स्याचा ₹ ३४९.६८ लाख व 
राज्य हिस्याचा ₹ 233.92 लाख असा एकूण ₹ ५८२.८० लाख निधी, वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२२-२३ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता 
(TRFA Pulses सह) अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य RAAT एकूण ₹ ५८२.८० लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.९१/४ओ 


(रुपये पाच कोटी ब्याऐंशी लाख ऐंशी हजार फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, 
यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी 
केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 


(रु.लाख) 
अ.क्र. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- वा अनुसूचित जाती प्रवर्ग = 
अन्नधान्य पिके केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा (४०%) निधी 
(६०%) 
| a | aI ६.५३ ४.३५३ १०.८८३ 
२ गहू 2.38 9.483 ३:९८३ 
३ «| कडधान्य १५९.६७ १०६.४४७ २६६.११७ 
४ | भरडधान्य (मक) ७.४९ ४.९९३ १२.४८३ 
५ | पौष्टिक तृणधान्य १५७.९३ १०५.२८७ २६३.२१७ 
६ | भात पड क्षेत्रावर कडधान्य १५.६७ १०.४४७ २६.११७ 
उत्पादन (TRFA Pulses) 
एकूण ३४९.६८ २३३.१२ ५८२.८० 


२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र 
हिस्स्याचा ₹३४९.६८ लाख (तीन कोटी एकोणपन्नास लाख अडुसष्ट हजार फक्त) निधी व राज्य 
हिस्स्याचा ₹२३३.१२ लाख (दोन कोटी तेहत्तीस लाख बारा हजार फक्त) फक्त निधी खालील 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०२२-२३ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


३. सन २०२२-२३ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


मागणी क्रमांक एन-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

(००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
(00) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8१०५), 

३३, अर्थसहाय्य 


मागणी क्रमांक एन-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

(००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
(00) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8११४), 

३३, अर्थसहाय्य 


करण्यात येत आहे. 

स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.९१/४ओ 


षु 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार व संदर्भाधीन दि.०२ ऑगस्ट , २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे 
निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिके योजना 
SNA मार्क करण्यात आली आहे. 

शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या 
एकूण ₹५८२.८० लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय 
वितरीत करावा. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रधान सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने 
सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४/०४/२०२२ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर arm निर्णय सामाजिक न्याय व fess सहाय्य विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या 


अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८०२/व्यय-१४, दि.१३/०९/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे . 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००३१२०४२०८८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN 
GHADGE 
Date: 2022.10.03 13:05:40 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ,मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.९१/४ओ 


९. प्रधान सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्राळय, मुंबई. 

१०. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
१२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१४. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१५. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१९. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

२०. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२१. निवड नस्ती-४ओ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


